बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे 
सहायक अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक-०४ जानेवारी, २०२२. 


१. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/ 
अनुदान/२०२०-२१/४४६५, दि.३०/०९/२०२१ 
२. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/ 


बालगू/२०२१-२२/४७४०, दि.११/१०/२०२१ 


शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे सन २०२१-२२ मधील ८० टक्के सहायक 
अनुदान व निती निकेतन बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था द्वारा संचलित माऊली बालकाश्रम, पुणे या संस्थेचे अनुदान 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना खालील विवरणपत्रातील मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२, बालकल्याण, ०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान, (०५) 
(०२) निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेतर सेवा (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५ ११४७) या 
ळेखाशिर्षा खाळी रु.४०१.२३ लक्ष व (०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी संस्था 
चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ ३०४१) या लेखाशिर्षांतर्गत ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली रु.२८४.०० निधी सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी अर्थसंकल्पीत 


असलेल्या तरतूदीतून वितरीत करण्यात येत आहे. 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२, समाजकल्याण, 

१०२, बालकल्याण, 

०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 

(०५) (०२) निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेतर सेवा 
(कार्यक्रम) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

(२२३५ ११४७) 


(रुपये लक्ष) 
प्रधान/लेखाशिर्ष/उद्दीष्ट/ संगणक सांकेतांक अर्थसंकल्पीय अंदाज | प्रस्तावित वितरण 
a २ ३ 
मागणी क्र.एक्स ०१, २१६०.०० ४०१.२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 
प्रधान/लेखाशिर्ष/उद्दीष्ट/ संगणक सांकेतांक अर्थसंकल्पीय अंदाज । प्रस्तावित वितरण 


(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या 9923.08 २८४.०० 
मुलांसाठी संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान (अनिवार्य, सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 

(२२३५ ३०४१) 


२. उपरोक्त निधीतून स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालगृहांचे सन २०२१-२२ मधील 
८० टक्के सहायक अनुदान परिशिष्ठ "अ" व परिशिष्ठ "ब" मध्ये रकाना क्र. ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व निती 
निकेतन बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था द्वारा संचलित माऊली बालकाश्रम, पुणे या संस्थेचे सन २०१७-१८ व 
२०१८-१९ चे प्रलंबित अनुदान परिशिष्ठ "क" मधील रकाना क्र.५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे भागविण्यात यावे. 
३. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.४/२०२० मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार निधी वितरणामध्ये 
होणारा अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी सदर निधी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील सात दिवसाच्या 
आत संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना आयुक्तालय स्तरावरून वितरीत करण्यात यावा 
व संबधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी आयुक्‍तालयाकडून निधी प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून पुढील सात दिवसाच्या आत संबधित संस्थेस निश्चितपणे वितरीत करावा. उपरोक्तप्रमाणे 
विहित कालावधीमध्ये निधी वितरीत करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास व संबधित 
जिल्हा महिला व बाल विकास यांची राहील. 
४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत नमून्यात 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 
५. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९५/व्यय-६, दि.१३/१२/२०२१ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०१०५०९४१०९९०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nilesh = EES 
Janardan sci Stan, 
Patil 0010 al 
(डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

११. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍्तालय,पुणे 

१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

१४. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

१६. सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१७. सर्व कार्यासने, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८.निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


परिशिष्ट "अ" 
शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८, दि.०४/०१/२०२२ 
२२३५ ११४७ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता ८०% सहायक अनुदान वितरीत 


करणात येणाऱ्या संस्थांची यादी 
संस्थेचे वितरीत करण्यात येत 
अ.क्र जिल्हा संस्थेचे नाव 
असलेले अनुदान 
Ral २ ३ a Sa 
| पत र रेस्क्यू फाऊंडेशन , फलांचा पाडा, लालोंडो का 
5 ४) 
गांव, बोईसर, ता.जि. पालघर 
एकुण जिल्हा ६८६०१६ 
a संपर्क बालग्राम संचलित बालगृह बांधण, 
२ रायगड जी कना न्य यी ७५०७२० 
ता. , जि. रायगड 
एकुण जिल्हा ७५०७२० 
वात्सल्य मंदिर संचलित बालगृह 
(बालकाश्रम) ओणी ता. राजापूर जिल्हा २८८००० 
रत्नागिरी 
३ रत्नागिरी 
सांदिपनी गुरुकुल संचलित बालगृह 
(बालसदन) कुडवली पो. ताम्हाणे ता. १५१६८० 
संगमेश्वर जि. रत्नागिरी 
एकुण जिल्हा ४३९६८० 
एकुण मुंबई विभाग १८७६४१६ 
माऊली कृपा ज्ञानदान अन्नदान संस्था 
४ यची भि ळी २८०२५८ 
संचलित बालकाश्रम , पुणे 
सम्यक संकल्प संचलित मातृछाया मुलांचे 
4 eee ५६२०८९० 
बालकाश्रम दिघी, पुणे 
सहयाद्री आदिवासी ग्रामिण विकास 
६ पुणे प्रतिष्ठाण संचलित बालगृह, मंचर, ता ६०७८७२ 
जुन्नर, पुणे 
निती निकेतन बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था 
9 संचलित बालगृह 7 इंदापूर Solgo¥o 
संचलित ,ता , पुणे 
८ मानव्य संस्था संचलित बालगृह, भूगांव, पुणे १६५६९६ 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


संस्थेचे वितरीत करण्यात येत 
अ.क्र जिल्हा संस्थेचे नाव 
असलेले अनुदान 
ie | २ ३ ee 
é सोडल SR फॉर मॅन पॉवर क्रिएडान eeu 
बालसदन शोेलपिंपळगांव ता खेड, पुणे mys 
एकुण जिल्हा २३७७७१२ 
स्व.मुक्‍्ताई क्रिडा व शिक्षण बहुउददेशिय 
. 5 सांगली संस्था,लवंगी संचलीत,पाखर संकुल ee 
निराधार / निराश्रीत बालगृह,निगडी बुद्रुक, 
ता. जत, जि. सांगली 
एकुण जिल्हा ३६४८०० 
भगवानबाबा शिक्षण प्रसारक मंडळ 
a १ | कोल्हापुर | संच.नवचेतन्य मुलांचे १२९७००० 
बालगृह,इंचलकरंजी,जि. कोल्हापुर 
एकुण जिल्हा १२९७००० 
प्रभाहिरा प्रतिष्ठान संच. एच आय व्ही मुलांचे 
१२ बालगृह, toe १२०९६०० 
, पंढरपूर जि. सोलापूर 
महाराष्ट्र शिक्षण संस्था संच. बालकाश्रम, 
१३ pene Se १३४४०० 
, जि. सोलापूर 
शिवाजी ग्राम विकास मंडळ, खामगाव संच. 
१४ त्रिवेणी बालकाश्रम, खामगाव, ता. बार्शी, ९६००० 
सोलापूर |। जि. सोलापूर 
राष्ट्रजागृती बहुउद्देशीय मंडळ जेऊर संच. 
१५ बलभीम बालकाश्रम, पांगरे, ता. करमाळा ९६००० 
जि. सोलापूर 
सोलापूर जिल्हा सामाजिक कार्य समिती 
१६ संच. समर्थ बालसदन किणी, अक्कलकोट, ९६००० 
जि. सोलापूर 
एकुण जिल्हा १६३२००० 
एकुण पुणे विभाग ५६७१५१२ 
नाशिक बहुउद्देशिय सामाजिक शैक्षणिक व ग्रामीण 
विकास संस्था विंचुरे संचलित, 
१७ काशिरागंदादा बालगृह; अ १७४७२०० 
काशिरामदादा , अभोणा, 
ता.कळवण, जि.नाशिक 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


वितरीत करण्यात येत 
असलेले अनुदान 


३ 


ae 


4¢ 


१९ 


२० 


बहूउद्देशीय सामाजिम शैक्षणिक व ग्रामीण 
विकास संस्था संचलित, कै. भिकाकाका 
बालकाश्रम वणी, ता. दिंडोरी,जि.नाशिक 


११५२००० 


बहूउद्देशीय सामाजिम शैक्षणिक व ग्रामीण 
विकास संस्था संचलित, बालकाश्रम वणी, 
ता. दिंडोरी,जि.नाशिक 


८०६४०० 


जय योगेश्वर भगवान सामाजिक व शैक्षणिक 
मंडळ, विंचूरे संचलित बालकाश्रम बोरगांव, 
ता.सुरगाणा, जि.नाशिक 


१२४८००० 


एकुण जिल्हा 


४९५३६०० 


२१ 


२२ 


२२ 


२४ 


२५ 


अहमदनगर 


स्नेहालय संचलित स्नेहआझ्ा विशोष 
बालगृह,अहमदनगर (एच.आय.व्ही / एडस 
संसर्गित), मुला-मुलींचे कनिष्ठ व वरिष्ठ 
बालगृह,सर्व्हे नं.२३९, सुपर अमोनिया 
प्लान्ट होजारी,निंबळक गाव, 
एम.आय.डी.सी., अहमदनगर 


१९३९२०० 


नवोदय ग्रामीण नागरी विकास प्रतिष्ठान व 
सांस्कृतिक मंडळ, पाथर्डी संचलित निराधार 
निराश्रीत बालगृह, बाबुजी आव्हाड कॉलेज 
OWE, नगर रोड पाथर्डी, जि.अहमदनगर 


८२५६०० 


प्रियदर्शानी ग्रामीण व आदिवासी सेवाभावी 
संस्था संचलित लक्ष्मीबाई ईथापे बालगृह 
गोल्डन सिटी संगमनेर अहमदनगर 


१७६६४०० 


संजय गांधी वसतिगृह संचलित बालकाश्रम, 
(बालगृह) पाथर्डी, ता.पाथर्डी, 
जि.अहमदनगर 


(७१०४०० 


संकल्प प्रतिष्ठान संचलित सावली 
बालसदन, सावली,प्लॉट नं ३ भुषणनगर, 
केडगांव, जि. अहमदनगर 


२४९६०० 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


वितरीत करण्यात येत 
असलेले अनुदान 


३ 


eee 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


30 


349 


32 


शंकर महाराज वंजारी सेवाभावी संस्था, 
टेंभुर्णी ता.शिरुर कासार संचलित शंकर 
महाराज बालकाश्रम,मु.पो. टाकळी मानूर, 
ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर 


८२५६०० 


शिवशंकर महिला सेवाभावी संस्था, टेंभुर्णी 
ता.शिरुर कासार संचलित शांकर महाराज 
बालसदन, मु.पो. खरवंडी कासार, 
ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर 


८६४००० 


जय शांकर ग्रामीण व आदीवासी विकास 
संस्था संगमनेर संचलित बालकाश्रम 
(बालगृह) विठृठुळ नगर अकोले बायपास 
रोड संगमनेर जि.अहमदनगर. 


४४१६०० 


प्रियदर्शनी ग्रामीण आदिवासी सेवाभावी 
संस्था, संगमनेर संचलित दामोदर इथापे 
बालगृह, गोल्डन सिटी अकोले 
बायपास,गुंजाळवाडी ता. संगमनेर , 
जि.अहमदनगर 


६५२८०० 


नवोदय ग्रामीण नागरी विकास प्रतिष्ठान व 
सांस्कृतिक मंडळ, पाथर्डी संचलित बालगृह, 
बाबुजी आव्हाड परिसर, ,नगर रोड पाथर्डी, 
जि.अहमदनगर 


९७९२०० 


आदर्श ग्रामीण विकास महिला मंडळ 
संचलित निराधार निराश्रीत बालकाश्रम 
(बालगृह) टाकळी ढोकेश्वर, ता. पारनेर, 
जि.अहमदनगर 


५७६००० 


आदर्श ग्रामीण विकास महिला मंडळ 
संचलित निराधार निराश्रीत बालकाश्रम 
(बालगृह) टाकळी ढोकेश्वर, ता. पारनेर, 
जि.अहमदनगर 


४४१६०० 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


संस्थेचे वितरीत करण्यात येत 
अ.क्र जिल्हा संस्थेचे नाव 
असलेले अनुदान 
ie | २ ३ शाक), 
आदर्श ग्रामीण विकास महिला मंडळ 
३३ संचलित मुलींचे कनिष्ठ बालगृह, टाकळी ३६४८०० 
ढोकेश्वर, ता. पारनेर, जि.अहमदनगर 
आदर्श ग्रामीण विकास महिला मंडळ 
संचलित गोकुळ बालसदन, (बालगृह) 
२४ ठाक ie १३४४०० 
टाकळी ढोकेश्वर, ता. पारनेर, 
जि.अहमदनगर 
शंकर महाराज वंजारी सेवाभावी संस्था, 
टेंभुर्णी ता.शिरुर कासार संचलित 
३५ क स eee ११७१२०० 
भगवानबाबा ,बाजार तळ, 
पाथर्डी, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर 
एकुण जिल्हा ११९४२४०० 
जळगाव  "क्वै.य.ब.पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ तळई 
३६ संचलित मुलींचे बालगृह, खडके, २८८००० 
ता.एरंडोल, जि.जळगांव 
तेजस्वीनी शिक्षण प्रसारक मंडळ औरंगाबाद 
३७ ee र व waa ५३७६०० 
, लिलाई मुलांचे , जळगाव 
एकूण जिल्हा ८२५६०० 
AKI ।दावलशा बाबा महिला उन्नती मंडळ, हातोडा 
३९ रोड, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मागे, २६८८०० 
तळोदा, जि.नंदुरबार, 
रुरल फाऊंडेशन संचलित रुख्माबाई 
४० बालिकाश्रम, सोरापाडा, ता.अक्कलकुवा, ३०७२०० 
जि.नंदुरबार 
एकुण जिल्हा ५७६००० 
एकुण नाशिक विभाग १८२९७६०० 
श्री.चितामणी बहुउद्देशिय विकास संस्था, 
४१ अमरावती | दर्यापूर द्वारा संचालित बालगृह, दर्यापूर ९६००० 
जि.अमरावती 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


संस्थेचे वितरीत करण्यात येत 
अ.क्र जिल्हा संस्थेचे नाव 
असलेले अनुदान 
ie | २ ३ eee 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शिक्षण व 
आरोग्य प्रसारक मंडळ, द्वारा संच. मातोश्री 
४२ ३०८००० 
विमलाताई वाडेकर बालगृह, गुरुदेव नगर 
(गुरुकुंज आश्रम) ता.तिवसा जि.अमरावती 
एकूण ४०४००० 
यवतमाळ | स्व. रमेश जाधव शि. प्रसा.मंडळ धुंदी व्दारा 
४३ संच. स्व. विद्यारतन वडते बालगृह धुंदी ता. ४४१६०० 
पुसद जि. यवतमाळ 
bs महाबोधी बहु. संस्था व्दारा संच. अशोक या 
00 
बालगृह वटफळी ता. नेर जि. यवतमाळ 
श्री. राजेश्वर शिक्षण प्रसा. मंडळ कळसा 
४५ व्दारा संच. तुकाराम नाईक बालगृह कळसा ३०७२०० 
ता. दिग्रस जि. यवतमाळ 
श्रध्दा महिला व शिक्षणप्रसारक मंडळ 
ue राहेगांव व्दारा संच. स्व. सुमनताई बालगृह Sa 
मंदिर राळेगांव राळेगांव 000 
राम मंदिर जवळ राळेगांव ता. राळेगांव जि. 
यवतमाळ 
श्री. रेणूका महिला विकास शिक्षण प्रसारक 
४७ मंडळ माहूर व्दारा संच. शारदचंद्र पवार ९६००० 
बालगृह पोखरी 
एकूण १४५९२०० 
जय बजरंग बहु. सर्वागिन विकास संस्था 
४८ वाशिम | व्दारा संच. सौ. वंदनाताई इंगोले बालगृह ५१८४०० 
कंझरा ता.मंगरुळपिर जि. वाशिम 
एकुण ५१८४०० 
एकुण अमरावती विभाग २३८१६०० 
उष:काल महिला व बहुउद्देशिय शिक्षण सेवा 
४९ वर्धा प्रसारक मंडळ नालवाड संच श्री छाया ६७२००० 
बालगृह, नालवाडी ता जि वर्धा 
एकुण ६७२००० 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


अ.क्र. 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


वितरीत करण्यात येत 
असलेले अनुदान 


३ 


11 ४ 


षु Oo 


लोककल्याण बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था , 
ब्रम्हपूरी व्दारा संचालित स्वामी विवेकानंद 
कनिष्ठ व वरीष्ठ मुलांचे बालगृह, नागभीड, 
ता. नागभीड, जिल्हा-चंद्रपूर 


३८४०० 


एकूण 


३८४०० 


& g 


भंडारा 


वैशाली संस्था संच शोवंताबाई बालगृह, 
तुमसर जि भंडारा 


२९६००० 


एकुण 


९६००० 


एकुण नागपूर विभाग 


८०६४०० 


a 


43 


षु 8 


as 


५६ 


औरंगाबाद 


आदिवासी व विमुक्‍त जाती विकास संस्था, 
रामपुर, पोस्ट- गुत्ती, ता. जळकोट, जि. 
लातुर, संचलित वसंतराव नाईक 
बालकाश्रम, चिकलठाणा एरीया 
रेल्वेपटरीच्या पलिकडे, औरंगाबाद 


९४८०००० 


stared! समाज सेवा ट्रस्ट संचलित, 
स्वामी समर्थ बालकाश्रम, सर्व्हे नं. ४६/१ 
भगवानबाबा नगर, तोरणा मंगळ कार्यालय 
शेजारी, बीड बायपास, बाळापुर फाटा, 
औरंगाबाद 


३२६४०० 


जयकिडान शिक्षण संस्था औरंगाबाद 
संचलित भगवानबाबा बालिकाश्रम, 
रेणुकामाता मंदीर रोड, चाटे शाळेजवळ 
सातारा परिसर, औरंगाबाद. 


१४५९२०० 


जयकिठान शिक्षण संस्था औरंगाबाद 
Gated भगवान बाबा बालकाश्रम, वासडी 
ता. कन्नड जि. औरंगाबाद 


५७६००० 


कै.अनुसया बहु. सेवाभावी महिला मंडळ, 
हिंगणगांव ता. अहमदपुर जि. लातुर 
संचलित योगेश्वरी बालकाश्रम सातारा 
परीसर औरंगाबाद. 


४६०८०० 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


संस्थेचे वितरीत करण्यात येत 
अ.क्र जिल्हा संस्थेचे नाव 
असलेले अनुदान 
ie | 2 3 eee 
जय श्रीराम महिला शैक्षणिक बहु संस्था, 
49 संचलित आधार बालकाश्रम सिल्लोड रोड, ४८०००० 
ता.फुलंब्री जि.औरंगाबाद 
श्री.शिवाजी शिक्षण संस्था, गौर, ता.निलंगा, 
oe संचलित ओमकार बालकाश्रम 
4C बालगृह) इंजिनिअरींग कॉलेज रोड १९२००० 
( श्रेयस इंजिनिअरींग कॉलेज रोड, 
सातारा गावाजवळ, औरंगाबाद 
एकूण ३९७४४०० 
लातुर स्वयंसिध्दा महिला मंडळ लातुर. संच. 
48 गोकुळ बालसदा, एमआयडीसी, आय टी ६२४७६८ 
पार्कच्या बाजुला लातुर ता.जि.लातूर 
महाराष्ट्र बहुद्देशीय.कामधेनु बाल विकास 
महिला मंडळ लातुर संच.सावली एडसग्रस्त 
६० बालगृह नांदेड रोड, महाराणा ७१९४२४ 
बालगृह नांदेड रोड, महाराणा प्रताप 
नगर, लातुर 
बळीराजा सेवाभावी संस्था देवणी संचलित 
६१ संत ज्ञानेश्वर बालकाश्रम उदगीर रोड देवणी ५६६४० 
ता. देवणी जि. लातूर 
बळीराजा सेवाभावी संस्था देवणी संचलित 
६२ कृष्णमाता मुलींचे बालगृहउदगीर रोड १३२४८० 
देवणी ता. देवणी जि. लातूर 
एकुण १५३३३१२ 
ह नांदेड मिनाक्षी महिला मंडळ, नांदेड संचलीत ता 
सुमन मुलींचे बालगृह, रामनगर, नांदेड 
जनकल्याण बहुउद्देशिय प्रतिष्ठाण, 
६४ पिंपळकुंठा संचलीत लहुजी साळवे निराधार २५८६२४ 
निराश्रीत बालकाश्रम, वाडीपाटी, नांदेड 
एकुण ९५२८९६ 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


संस्थेचे वितरीत करण्यात येत 
अ.क्र जिल्हा संस्थेचे नाव 
असलेले अनुदान 
ae | २ ३ शिकागो, 
होलीक्रॉस बहुद्देशिय ग्रामीण सेवाभावी संस्था 
६५ हिंगोली अहमदपूर संचलित श्री. स्वामी समर्थ ३०७२०० 
बालगृह खानापूर (चित्ता) ता.जि.हिंगोळी 
एकुण ३०७२०० 
राष्ट्र सेवादल पुणे संच आपल घर बालगृह 
६६ तुळजापुर 7 ee 3८४००० 
नळदुर्ग ता. जि.उस्मानाबाद 
न्युसिध्देश्वर सामाजिक बहु संस्था संच 
६७ कै.दादासाहेब मोरे बालगृह वडगांव ११५२०० 
ता.जि.उस्मानाबाद 
seaarere | TRA नाईक भ.ज.क बहु संस्था संच 
&¢ सोबानाईक बालगृह विद्यानगर ३८४०० 
ता.जि.उस्मानाबाद 
जिवन विकास मुलांचे कनिष्ठ व वरिष्ठ 
&S बालगृह तडवळे संच यातर २३०४०० 
बालगृह तडवळे संच ता.जि.उस्मानाबाद 
माऊली बहु संस्था संच पुष्कराज बालगृह 
७० कंडारी र १९२००० 
कंडारी ता.परंडा जि.उस्मानाबाद 
एकूण ९६०००० 
एकुण औरंगाबाद विभाग ७७२७८०८ 
एकुण वितरीत करण्यात येणारी तरतूद ३६७६१३३६ 


Nilesh 


Digitally signed by Nilesh Janardan 
Pati 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 


| री 
J a n a r d a Nn eens rece 
2 


Patil 


.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c3 
Ocfe085ddbef06ea381e7e81401a472 
bbb966f7, cn=Nilesh Janardan Patil 
Date: 2022.01.05 13:24:40 +05'30' 


(डॉ.निलेश ज. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


परिशिष्ट "ब" 


शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८, दि.०४/०१/२०२२ 
२२३५ ३०४१ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता ८०% सहायक अनुदान 


वितरीत करणात येणाऱ्या संस्थांची यादी 


संस्थेचे वितरीत करण्यात येणारे 
अ.क्र. । जिल्हा संस्थेचे नाव 
अनुदान 
| २ ३ ae 
Le मुंबई हहर | बी.जे.होम कनिष्ठ बालगृह १८२१५०४ 
२ महिला जीवन संवर्धक मंडळ माझे माहेर ५११२९६ 
३ सेंट जोसेफ अँड नर्सरी होम ७८६६२४ 
8 दि. बॉम्बे व्हिजिळन्स बालिकाश्रम ८७५१३६ 
4 श्री मानव सेवा संघ २२८३६४८ 
महाराष्ट्र स्टेट वुमेन्स काऊंसिल आज्ञा 
६ es १०२३७४४ 
सदन 
दि हिन्दू वेल्फेअर सोसा. श्रध्दानंद 
9 Ge १८०३४५६ 
महिला 
८ दि चिल्डून एड सोसायटी, मुंबई ६ संस्था 
९ निरिक्षण गृह उमरखाडी १८४८७६८ 
च्य ० डेव्हिड सुसुन औघोगिक झाळा माटुंगा ९३५६१६ 
al q चेबूर चिल्ड्रन होम मानखुर्द २२८८४४८ 
१२ नविन बालगृह मानखुर्द ८७२६४० 
१३ अतिरिक्त बालगृह मानखुर्द ७२९४०८ 
१४ बालकल्याण नगरी मानखुर्द १३२३६४८ 
एकुण जिल्हा १७१०३९३६ 
ae मुंबई सेंट कॅथरीन होम, वीरा देसाई मार्ग, अंधेरी ee 
१ | उपनगर संचलित बालगृह 
वात्सल्य ट्रस्ट , प्लॉट नं १२२५ कांजूरमार्ग 
१६ ee कांजूर ४. मुंबई २८८००० 
पोलीस स्टेशनजवळ, कांजूर मार्ग मुंबई -४२ 
आदित्य बिर्ला सेंटर फॉर i वेलफेअर ऑफ 
१७ चिल्ड्रेन , सिध्दार्थ कॉलनी रोड, चबूर ८६४००० 
नाक्याजवळ , मुंबई -७१ 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


aan वितरीत करण्यात येणारे 
अ.क्र. । जिल्हा संस्थेचे नाव 
अनुदान 
शि २ ३ 11 ४ 
ए.डी.बावला अनाथालय , ६० यारी रोड 
१८ वर्सो . अं मुंबई = (9६८००० 
वर्सो , अंधेरी (प) मुंबई 
एकुण जिल्हा ४०८९६०० 
गिरिवनवासी प्रगती मंडळसंचळलीत 
१९ । पालघर मुलामुलींचे बालगृह, नरेशवाडी, ता. डहाणू, ७७९९९३ 
जि. पालघर 
एकुण जिल्हा ७७९९९३ 
रत्नागिरी 
जिल्हा परिविक्षा अणि अनुरक्षण संघटना 
a3 संचलित डॉ. नं. दा. पानवलकर बालगृह दर 
रत्नागिरी बोडींग रोड जिल्हा उद्योग 
केंद्राहोजारी रत्नागिरी पिन कोड- ४१५६१२ 
कै. श्रीमती जानकीबाई (Sep) तेंडुलकर 
महिलाआश्रम लांजा संचलित मुलींचे 
4 बालगृह ताना याली ३१६२२४ 
बालगृह मु. पो. ता. लांजा साटवली रोड जि. 
रत्नागिरी पिन कोड- ४१६७०१ 
मातृमंदिर देवरुख गोकुळ ऑफनेज 
२२ प्राथमिक कनिष्ठ व वरिष्ठ मुलींचे बालगृह, १९२००० 
ता. देवरुख जि. रत्नागिरी 
एकुण जिल्हा ७५८०१६ 
एकुण मुंबई विभाग २२७३१५४५ 
नाशिक । आधाराश्रम संचलित प्राथमिक व कनिष्ठ 
४१ बालगृह ग ea aie १७६६४०० 
बालगृह घारपुरे घाट अशोक स्तंभ नाशिक 
श्री सिध्दीविनायक ग्रामीण विकास मंडळ 
कातरवेल संचलित, ह.भ.प.पोपट महाराज 
४२ वालसंदन गांगितृगा, ता.सटाणा १९२०० 
ह , ता. , 
जि.नाशिक 
एकुण जिल्हा १७८५६०० 
अहमदनगर | मराठी मशिनचे FART Ga गर्ल्स होस्टेल 
४३ बालगृह स्टेहननरोड, अहमदनगर ११५२०० 
बालगृह , अहमदनगर 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


aan वितरीत करण्यात येणारे 
अ.क्र जिल्हा संस्थेचे नाव 
अनुदान 
ie | २ 3 fe 
जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना 
संचलित मुलांचे निराधार निराश्रीत 
88 बालकाश्रम झारेकर संबजेल र जवळ ६७२००० 
, झारेकर गल्ली, जवळ 
अहमदनगर 
नवज्योत महिला सेवा संस्था संचलित 
४५ नवज्योत बालसदन, (बालगृह) तनपुरवाडी २४९६०० 
शिवार, मोहटारोड, पाथर्डी, जि.अहमदनगर 
स्नेहालय संचलित, स्नेह बालगृह, 
ठर स्नेहालय, सर्व्हे नं.२३९, सुपर अमोनिया oe 
aoa (000 
प्लान्ट शोजारी, गाव, 
एम.आय.डी.सी., अहमदनगर 
आदर्डी ग्रामीण विकास महिला मंडळ 
संचलित गोकुळ बालसदन, (बालगृह) 
39 टाकळी भर १५३६०० 
टाकळी ढोकेश्वर, ता. पारनेर, 
जि.अहमदनगर 
एकुण जिल्हा १५७४४०० 
कै.य.ब.पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ तळई 
४८ जळगांव | संचलित मुलांचे बालगृह, खडके, २८८००० 
ता.एरंडोल, जि.जळगांव 
एकुण जिल्हा २८८००० 
एकुण नाशिक विभाग ३६४८००० 
अमरावती | बहुद्देशिय आरोग्य व समाज कल्याण संस्था, 
४९ अमरावती दारा संचालित सदाशांती 3८४००० 
बालगृह, अमरावती 
सोसायटी ऑफ दि सिस्टर्स, अमरावती 
Go द्वारा संचालित बालगृह, मरीयमपूर, ३९००० 
चिखलदरा ता. चिखलदरा जि.अमरावती 
सोसायटी ऑफ दि अमरावती सिस्टर्स, 
५१ अमरावती द्वारा संचालित बाल शिक्षण केंद्र, ३४६००० 
मुलींचे होलीक्रांस, कॅम्प, अमरावती 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


संस्थेचे वितरीत करण्यात येणारे 
अ.क्र. । जिल्हा संस्थेचे नाव 
अनुदान 
ae | २ ३ 11 ४ 
सोसायटी ऑफ दि सिस्टर्स, अमरावती 
द्वारा संचालित बालगृह, अनाथालय, 
द्र SATIRE HERS, परतवाडा अबलपूर १९२००० 
होलीक्रास , परतवाडा ता. 
जि.अमरावती 
श्री.संत गाडगे महाराज FRM, मुंबई द्वारा 
43 संचालित श्री संत गाडगे महाराज बालगृह, ३८४००० 
बनोसा, दर्यापूर ता.दर्यापूर जि.अमरावती 
विनायक शिक्षण संस्था, अमरावती द्वारा 
५४ संचालित महात्मा फुले बालगृह, मार्की ११६००० 
ता.भातकुली जि.अमरावती 
एकूण १४६१००० 
यवतमाळ | स्व. रमेश जाधव शि. प्रसा.मंडळ धुंदी व्दारा 
५५ संच. स्व. विद्यारतन वडते बालगृह धुंदी ता. ३८४००० 
पुसद जि. यवतमाळ 
a महाबोधी बहु. संस्था व्दारा संच. अशोक का 
र बालगृह वटफळी ता. नेर जि. यवतमाळ देणे 
एकुण ५५९४५५ 
एकुण अमरावती विभाग २०२०४५५ 
एकुण वितरीत करण्यात येणारी तरतूद २८४००००० 


e 
N | | e S h Digitally signed by Nilesh Janardan 
Patil 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 


Development Department, 
a Nn a | ठे Nn postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Patil 


2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c3 
Ocfe085ddbef06ea381e7e81401a472b 
bb966f7, cn=Nilesh Janardan Patil 
Date: 2022.01.05 13:25:12 +05'30' 


(डॉ.निलेश ज. पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८ 


परिशिष्ट "a 


शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२१/प्र.क्र.१४५/का-८, दि.०४/०१/२०२२ 


२२३५ ११४७ या लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ व २०१८-१९ चे प्रलंबित अनुदान वितरीत करण्यात 
येणाऱ्या संस्थांची यादी 


अ.क्र. 


जिल्हा 


संस्थेचे नाव 


वर्ष 


वितरीत करण्यात 
येणारे अनुदान (रु.लक्ष) 


३ 


1 ४. | 


4 


निती निकेतन बहुउद्देशिय शिक्षण 
संस्था द्वारा संचलित माऊली 
बालकाश्रम, पुणे 


२०१७-१८ 


१२.९८ 


२०१८-१९ 


१०.६८ 


एकुण 


२३.६६ 


Nilesh 
Janardan 
Patil 


Digitally signed by Nilesh Janardan 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Women And Child 
Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30 
cfe085ddbef06ea381e7e81401a472bb 
b966f7, cn=Nilesh Janardan Patil 

Date: 2022.01.05 13:25:50 +05'30' 


(डॉ.निलेश ज. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १७ पैकी १७ 


